आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२४-२५या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे 
विधानसभा सदस्यांना निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०६२४/प्र.क्र. 100 /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,दि. १२/०७/२०१६. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०२४. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०५/०२/२०२४. 

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६२४/प्र.क्र.१००/का.१४८२,दि.०६/०७/२०२४ 
५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६२४/प्र.क्र.१००/का.१४८२,दि.०६/०९/२०२४ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२४” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २७ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग-४, दिनांक १८ जुले, २०२४ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२२००.०० कोटी एवढी तरतूद करण्यात 
आली आहे. सदर तरतूदीपैकी संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने या 
कार्यक्रमांतर्गत निधी वितरित करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेले आहेत. वित्त 
विभागाने सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पीत निधीपैकी रु. ९१५.०० कोटी एवढा निधी बीम्स 
प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यापैकी संदर्भाधीन क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
एकूण रु. ६८०.९७ कोटी एवढ्या निधीचे वितरण सर्व जिल्ह्यांना करण्यात आले आहे. आता, आमदार 
स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विधानसभेच्या २७३ सदस्यांना प्रति सदस्य रु.८०.०० लक्ष याप्रमाणे 
एकूण रु. २१८.४० कोटी (अक्षरी रु. दोनशे अठरा कोटी चाळीस लक्ष ) एवढा निधी सोबतच्या 
सहपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/ का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या 
अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. तसेच या निधीमधून आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च पुढील लेखाशीर्षांतर्गत 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६२४/प्र.क्र. १००/का-१४८२, 


मागणी क्र. ओ - १० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(०१) (००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

५३ - मोठी बांधकामे 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं - २०२४ / 
प्र.क्र.८०/ अर्थ - ३, दि. २५ जुले, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारितेत 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Ge महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१५५१२३५३१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


NITIN BHANUDAS 0१५५५५७७७४ ०-५३ 
KHEDKAR 110010. a 


(नि.भा. खेडकर ) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (ao) यांचे खाजगी सचिव. 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
३. जिल्हाधिकारी (सर्व). 

४. उपायुक्‍त ( नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सर्व). 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व). 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व). 

७. वित्त विभाग ( कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८ ). 

८. नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 

९. निवडनस्ती, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 
(रुपये लक्ष) 


Pr 
Tae fs 
= 
ee 
— 
— 
a 
काडा 
ss 
ss 
__ 
ae 
a ह डा 
— 
oo 
— 
__ 
a 
— 
Ss 
बाड 
a 
— 
॥ क 
डाका 
"गा 
11111: 
स. 


NITIN BHANUDAS KHEDKAR १ 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.पराग शाह 


डा 


Digi 
NITIN BHANUDAS व 0 
KHEDKAR DEPARTMENT 


Date: 2024.09.27 15:53:52 +05'30' 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. विनोद भिवा निकोले 


__ 
NITIN BHANUDAS oN cw oRITIN BHANUOAS KHEDKAR, C= INS 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
KHEDKAR Date: 20240927 188610-05900 पकी 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.दिलीप शंकरराव बनकर 


a 


NITIN BHANUDAS Dial ignod by MTN SLANUDAS KHEDKAR ती 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
KHEDKAR ASA ASHTRA, OU 5 PLANING DEPARTHENT 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात 


रिक 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


NITIN BHANUDAS DN: CN = NITIN BHANUDAS KHEDKAR, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
K H E D KA R Date: 2024.09.27 15:54:48 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती माधुरी सतिश मिसाळ 


सातारा 


सांगली 


सोलापूर 


कोल्हापूर 


_ 
_ 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
NITIN BHANUDAS ttisher 


HED! 
a IENT OF 
KHEDKAR ee Ore 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१६८०.०० 
८०.०० 
~O,00 
~O,00 
८०.०० 
८०.०० 
<.०.,०० 
~O,00 
८०.०० 

६४०.०० 
~O,00 
~O,00 
८०.०० 
८०.०० 
<.०.,०० 
~O,00 
८०.०० 

५६०.०० 
<.०.,०० 
€~O,00 
८०.०० 
८०.०० 
<.०.,०० 
८०.०० 
८०.०० 
८०.०० 
~O,00 
~O,00 

८००.०० 


८०.०० 


SH eR संजय पाटील 


| 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
NITIN BHANUDAS णय यक c= 
KHEDKAR Bator 20240927 विकावे 0830 0 मि 0टीका 
(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.रत्नाकर माणिकराव गुट्टे 


_— 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


N | T | N B H A N U DAS ate CN = NITIN BHANUDAS KHEDKAR, C = IN, 8 


harashtra, O = GOVERNMENT OF 
K H E D KA R MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2024.09.27 15:55:35 +05'30' 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.राजेश पंडितराव Vs 


a 


a 
SS 
शिका 
1. 0. 
विका 
a 
Ss 
S| 
जा श्री. बच्चू उर्फ ओमप्रकाश बाबाराव कडू 

ee श्री. रवि गंगाधरराव राणा 

शिका 

ee 

re 1. 

| 
2 
नाक 
ae 
= 
—_— 
a 


NITIN BHANUDAS ® चि 
= Maharashtra, O = 
KH E D KA R ENT OU = PLANNING 


Date: 2024.09.27 15:55:55 +05'30" 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.टेकचंद श्रावण सावरकर 


a 
— 
न्न 
— 
4 
a 
क 
बवा आळा 
काळ 
a 
= 
ce ae 
a 
a 
ae चत 
_ 
a 
क 
— 
— 
—_— 
काडा 
आहा 
a 


gitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


N IT | N BH AN U DAS DN: CN = NITIN BHANUDAS KHEDKAR, C = IN, 
ashtra, 0 OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = PLANNING DEPARTMENT 
KHEDKAR Date: 2024.09.27 15:56:15 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


NITIN BHANUDAS DN: CN = NITIN BHANUDAS KHEDKAR, C = IN, 8 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
K H E D KA R MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2024.09.27 15:56:40 +05'30' 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


